मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील ३ “कार्यकारी अभियंता" 
यांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होण्याकरिता, सदर 
पदासाठी विहित केलेल्या अर्हता सुधारणेस विशेष बाब 


म्हणून शासन मान्यता देण्याबाबत शासन मान्यता ‘ 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मिभाम-११२२/सं.क्र.४०१/प्र.क्र.२८/नवि-२८ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक:- २८ एप्रिल, २०२३. 


वाचा:- १) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मिभाम-१११६/प्र.क्र.३६ (भाग-१)/१६/नवि-२८, 

दि.२६.०२.२०१९. 

२) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/१६/नवि-२८, 
दि.२८.०५.२०१९. 

३) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र. मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/नवि-२८, दि.२५.११.२०२१. 

४ मिरा-भाईदर महानगरपालिका महासभा ठराव क्र. १०३, दि.३०.०१.२०१६. 

५) आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मिभा/मनपा/आस्था/३५७५/२०२१-२२, 
दि.०८.०३.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या सुधारित सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम,२०१९ यांस 
संदर्भीय क्र. २ येथील, दि.२८.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सदर सेवाप्रवेश 
नियमात पदोन्नतीसाठी निम्न संवर्गातील सेवेची ५ वर्षाची अट आहे. राज्य शासनामध्ये साधारणत: पदोन्नतीसाठी 
पात्र होण्यासाठी निम्न संवर्गातील पदावर ३ वर्षे अनुभवाची अट आहे. त्यानुसार मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या 
सुधारित सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन, पदोन्नतीसाठी निम्न 
संवर्गातील पदावर ३ वर्षे अनुभवाची अट ठेवण्यास, मिरा-भाईदर महानगरपालिका, सुधारित सेवा (सेवा प्रवेश व 
सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ चा सुधारित भाग नियमांस, संदर्भ क्र. 3 च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. 
२.  मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या सन २०१४ च्या सेवाप्रवेश नियमापूर्वी, कनिष्ठ अभियंता पदी 
नियुक्तीसाठी, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी शाखेची पदवी/पदविका ही अट असल्याने 
पदविकाधारकांची, कनिष्ठ अभियंता पदी नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. सन २०१९ च्या सेवाप्रवेश नियमांत 
“अतिरिक्‍त शहर अभियंता' पदावरील पदोन्नतीसाठी 'स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवीची' अट ठेवल्यामुळे, “कार्यकारी 
अभियंता' या पदावर सध्या कार्यरत ३ अधिकाऱ्यांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण केलेली नसल्याने, 
तसेच, ते पदविकाधारक असल्याने, त्यांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध बंद झाल्याने, सेवाप्रवेश नियमात बदल 
करणेबाबत आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांनी संदर्भीय दि.०७.०९.२०२२ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव 
शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर केला होता. 
३. मिरा-भाईदर महानगरपालिका सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ मध्ये दि.२८.०५.२०१९ 
व दि.२५.११.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 'अतिरिक्‍्त शहर 
अभियंता' पदासाठी, 'कार्यकारी अभियंता पदावर किमान ३ वर्षाची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यता प्राप्त 
विद्यापीठाची अभियांत्रिकी पदवी धारण केलेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर 
सद्य:स्थितीत “कार्यकारी अभियंता' या पदावर सेवाज्येष्ठ असलेले एक अधिकारी हे पदविकाधारक असून, त्यांची 
“कार्यकारी अभियंता' पदावर १५ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण होऊन देखील, “अतिरिक्‍त शहर अभियंता' पदावर 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२२/सं.क्र.४०१/प्र.क्र.२८/नवि-२८ 


पदोन्नतीसाठी पदवी धारण करणे बंधनकारक केल्याने, सेवाज्येष्ठ असलेल्या अभियंत्याची पदोन्नतीची संधी बंद 
झाली आहे. तर अन्य २ अधिकारीही पदविकाधारक असल्याने, सेवाप्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार, त्यांना 
पदोन्नती देणे शक्य होणार नाही. यास्तव, सदर ३ अधिकाऱ्यांना महानगरपालिकेच्या प्रस्तावानुसार पदोन्नतीची संधी 
उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात, महानगरपालिकेच्या सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ मधील 
तरतूदी पाहता, संदर्भीय दि.२८.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-२” मध्ये क्र. १५ वर, नमूद 
“अतिरिक्‍त sex अभियंता' (श्रेणी-१, अभियांत्रिकी सेवा) पदावर पदोन्नती देतांना, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
अभियांत्रिकी शाखेची पदवीधारण केलेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नती करता येईल, 
ही अर्हता शिथील करून, त्याऐवजी मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी शाखेची पदविका धारण केलेल्या 
अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नती करता येईल, असा बदल करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भीय दि.२८.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-२” मधील क्र. १५ येथील “अतिरिक्‍त 
शहर अभियंता" (श्रेणी-१ अभियांत्रिकी सेवा) संवर्गाच्या अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दतीत, सन २०१४ च्या सेवाप्रवेश 
नियमापूर्वी कनिष्ठ अभियंता या पदावर नियुक्‍ती केलेल्या पदविकाधारक अधिकाऱ्यांसाठी पदोन्नतीची संधी 
उपलब्ध व्हावी, याकरिता सद्य:स्थितीत कार्यरत ३ पदविकाधारक “कार्यकारी अभियंता' सेवेत असे पर्यंत केवळ 
त्यांच्यासाठी, 'अतिरिक्‍त शहर अभियंता' पदावर पदोन्नती देतांना, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी शाखेची 
पदवीधारण केलेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नती करता येईल, ही अर्हता शिथील 
करून, त्याऐवजी मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी शाखेची पदविका धारण केलेल्या अधिकाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नती करता येईल, असा बदल करण्यास विशेष बाब म्हणून शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४२८१२३९४७७२२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 


ig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d97 Sfffc642fe6b87c2ce9e1297fd1e8bda9b459f85 


£75f159984ba680fd, Cod 
DAO26E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBO0A 
MA D H AV PATI L E6ED5C1E544834901 1 9EEO456AD, -PRATIBHA MADHAV 
Date: 2023.05.03 11:27:06 +05'30' 
(प्रतिभा पाटील ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-O 


मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
आयुक्‍त तथा प्रशासक, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हा ठाणे. 

प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (नवि-२८), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती ( नवि-२८ ). 


<<: & ८२ 2 २2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


